सन 2029-22 या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील 
चार प्रादेशिक मनोरुग्णालय यांना मनोविकारावरील 
(सायकॅट्रीक) एकुण ०६ विविध प्रकारच्या औषधांची 
लेखाशिर्ष २२१० ०२९१ अंतर्गत २१ - पुरवठा व 
सामुग्री या उद्दिष्टाखाली रु. १९,६३,२४०/- (अक्षरी 
रु.एकोणीस लक्ष त्रेसष्ट हजार दोनशे चाळीस 
फक्त) इतक्या रकमेची खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे 
करण्यास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.१५५/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी , २०२३. 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्रमांक प्रश्‍शामा-१२२१/प्र.क्र.१५५/आरोग्य-८ 
दि.१२.०८.२०२२ 

२) अतिरिक्‍त संचाळक,मानसिक आरोग्य , आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/माआ/टे- 
४/प्रामरा/औ.सुप्रमा/२४९३-९५/२२ दिनांक- १५.११.२०२२ 

३) अतिरिक्‍त संचालक,मानसिक आरोग्य , आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/माआ/टे- 
४/प्रामरु/औ.सुप्रमा/२७९५/२२ दिनांक-०९.१२.२०२२ 

४)सहसंचालक (खरेदी कक्ष) आरोग्य सेवा आयुक्तालय,मुंबई यांचे पत्र क्र. जा.क्र.9४६०- 

६२/आसेआ/खरेदी कक्ष,मुंबई/सन २०२१-२२ प्रस्ताव / दरातील तफावतीबाबत/ सुधारीत 

प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत / २०२३, दिनांक १८.०१.२०२३ 

५) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक ११.११.२०२२ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 

अतिरिक्त संचालक, मानसिक आरोग्य, आरोग्य सेवा, मुंबई, यांनी त्यांच्या दिनांक १५.११.२०२२ व 
दिनांक ०९.१२.२०२२ रोजीच्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार राज्यातील चार प्रादेशिक 
मनोरुग्णालयांकरिता मनोविकारावरील (सायर्केट्रीक, एकुण ६० औषधे खरेदी करण्यास दि.१२.०८.२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२१००२९१ अतर्गत २१-पुरवठा 
व सामग्री मध्ये मंजूर असलेल्या रु. ४,६२,००,०००/- (अक्षरी रु.चार कोटी बासष्ठ लक्ष फक्त.) इतक्या 
अर्थसंकल्पीत अनुदानातून शासनाने रु.२,९९,९८,३६५/- इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता दिली होती. 
सदर प्रशासकीय मान्यतेतील ६ औषधांचे प्रत्यक्ष निविदेअंती प्राप्त दर प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजित 
दरापेक्षा १० टक्के अधिकचे प्राप्त झाल्यामूळे ६ बाबींचा अंदाजित रु. १९,६३,२४०/- (अक्षरी रु.एकोणीस 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.१५५/आरोग्य-८ 


लक्ष FAS SAR दोनशे चाळीस Hester रकमेच्या खरेदीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

अतिरिक्‍त संचालक, मानसिक आरोग्य, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधिन दि. 
१५.११.२०२२ व दि.०९.१२.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील चार 
प्रादेशिक मनोरुग्णालया करिता मनोविकारावरील (सायकॅट्री;क, एकुण go औषधांसाठी शासनाने 
दि.१२.०८.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या बाबींपैकी ६ औषधांचे दर प्रत्यक्ष 
निविदेअंती प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजित दरापेक्षा १० टक्के अधिकचे प्राप्त झाल्यामूळे ६ याबाबींना 
अंदाजित रु. १९,६३,२४०/- (अक्षरी रु.एकोणीस लक्ष त्रेसष्ट हजार दोनशे चाळीस फक्त) इतका खर्च 
अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२१००२९१ अंतर्गत २१-पुरवठा 
व सामग्री मध्ये मंजूर असलेल्या रु. ४,६२,००,०००/- इतक्या अर्थसंकल्पीत अनुदानातून भागविण्यात येणार 
आहे. सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरणपत्र-अ 
अनुदानाचा तपशिल 
(In Rs.) 
Previous Revised Budget 
Approved re ae . 
‘ Administra | Administrative | source 
Sr पत धा tive Approval 
* | CRC code Name of Item | State Budget 
no , Approval Proposal AA 
in 2021-22 
Date.12.08. (In Rs.) 
(In Rs.) 2021 
Supply of state 
psychiatric budget 
1 | 2210 0291 | medicine for four | 4,62,00,000 | 2,99,98,365 | 19,63,240 
Regional Mental 
Hospital 
विवरणपत्र- ब 
खरेदीचा तपशिल 
(रक्‍कम रुपयांत) 
अ | साहित्याचे नाव प्रशा.मान्यतेवे | प्रशा.मान्यतेवे | निविदी निशी खरेदीची एकुण 
क्र ळेचा दर ळेची किंमत | प्रक्रियेनंतरचा दर किंमत 
q | Amitryptilline 0.31 300000 93000 0.4032 300000 120960 
Hydrochloride Tab 25 mg 
2 | Clozapine Tab 50 mg 0.70 1100000 770000 0.896 1100000 985600 
3 | Escitalopram Tab 10 mg 0.32 800000 256000 0.3806 800000 304480 
y | Phenytoin Sodium Tab 100 0.33 1225000 404250 0.3917 1225000 479832.5 
mg 
4 | Propranolol Tab 40 mg 0.4144 35000 14504 0.5152 35000 18032 
¢, | Lorazepam Tab | mg 0.32 151100 48352 0.3596 151100 54335.56 
एकुण 15,86,106 19,63,240 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.१५५/आरोग्य-८ 


सदरचा खर्च खालील लेखाशिर्षमधून भागविण्यात येणार आहे. 


मागणी क्र.आर -१ 

२२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१- नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 

११०-६- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
(०६) (०१) मध्यवर्ती मनोरुग्णालये 

२१- पुरवठा व सामुग्री (२२१० ०२९१) 


०२. वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अतिरिक्‍त संचालक,मानसिक आरोग्य , आरोग्य सेवा मुंबई यांनी 
प्रादेशिक मनोरुग्णालया करिता मनोविकारावरील (सायकॅट्रीक) एकूण ६० औषधांसाठी शासनाने प्रशासकीय 
मान्यता दिलेल्या बाबींपैकी सहा औषधांचे प्रत्यक्ष निविदेअंती प्राप्त दर हे बाबनिहाय प्रशासकीय मान्यतेच्या 
अंदाजित दरापेक्षा १० टक्के जास्त प्राप्त झाले आहेत. त्यामूळे ६ या औषधांना अंदाजित रु. 
१९,६३,२४०/- (अक्षरी रु.एकोणीस लक्ष त्रेसष्ट हजार asl चाळीस wad) खरेदी करण्यास सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२१० ०२९१ अंतर्गत २१-पुरवठा व सामग्री मध्ये मंजूर 
असलेल्या रु. ४,६२,००,०००/- इतक्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून अंदाजित रु. १९,६३,२४०/- इतक्या 
रकमेच्या खरेदीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्ताव सादर करण्यासाठी आयुक्त, आरोग्य 
GA, SARS, मुंबई यांची मान्य टिप्पणी सादर केली आहेत. 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून सदर प्रस्तावास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
१) सदरहू औषधांची आवश्यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
२) सदरहू औषधांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर 
तांत्रिक fafa (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. आणि त्यानंतरच या बाबींची 
खरेदी करण्यात यावी. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.१५५/आरोग्य-८ 


करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य fafrdar (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७) तसेच राज्यातील चार प्रादेशिक मनोरुग्णालयाकरिता मनोविकारावरील (सायकॅट्रीक) एकुण 
go औषधे खरेदीसाठी अंदाजित रक्कम रु. १९,६३,२४०/- (अक्षरी रु.एकोणीस लक्ष त्रेसष्ट 
हजार दोनशे चाळीस फक्त.) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय 
वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२१००२९१ अतर्गत २१-पुरवठा व सामग्री मध्ये मंजूर असलेल्या . रु. 
४,६२,००,०००/- (अक्षरी रु.चार कोटी IAS लक्ष फक्त) इतक्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून 
भागविण्यात यावा . सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षातील उपलब्ध अनुदानातुन व प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 

qo) झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग- २/२०१३/विनियम, 
दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधीळ अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 

११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.१५५/आरोग्य-८ 


०४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी अतिरिक्‍त संचालक,मानसिक आरोग्य 
,आरोग्य सेवा मुंबई व आयुक्त, आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई व संबंधित कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 

०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 

०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१५११२८४२१२१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 


LAXMANRAO 


LA H A N F DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845170e3864b62c8bc6b 
VI AY KU M AR 380c78f1 1ce6607746c0b15e934fc8284, 


pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A 


71DA717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5 
955AAFS5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC 


30, cn=LAHANE VIUJAYKUMAR LAXMANRAO 


Date: 2023.02.13 11:30:39 +05'30' 


(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
५) अतिरिक्‍त संचालक,मानसिक आरोग्य , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


A 


AN 


(>. 


o~ 


सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
१०)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

११) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

१२) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


£33) 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


